मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील अपील शाखा व मूळ 

शाखा यांचेसाठी १५ Line Matrix Printers खरेदी 
करण्यासाठी रु.३७,५७,५००/- इतक्या रकमेचा निधी उपलब्ध 
करुन देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रिंटर्स -२०२१/प्र.क्र. २२/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. ७011,./590०./१७/२०२१,दिनांक २१/०४/२०२१. 
२) दिनांक २३/०९/२०२१ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील अपील शाखा व मूळ शाखा यांचेसाठी १५ Line Matrix Printers 
खरेदी करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक१ अन्वये मा. उच्च न्यायालयाकडून शासनास सादर करण्यात 
आला. सदर प्रस्तावास विभागाच्या २३/०९/२०२१ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील अपील शाखा व मूळ शाखा यांचेसाठी १५ Line Matrix Printers 
खरेदी करण्याबाबतच्या रु.३७,५७,५००/- (रु.सदतीस लक्ष सत्तावन्न हजार पाचे फक्त) इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
तरतुदीनुसार आणि दिनांक २४.०८.२०१७ व ८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार 
GeM Portal वरुन करण्यात यावी. 
वः वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (आ) 
नियम क्र. ७६ मधील २ व ३ या अटींच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक६३९/२०२१/व्यय-५, 
दिनांक १४/०७/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीने सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रिंटर्स -२०२१/प्र.क्र. २२/का. ०७ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९३०१६२१४२४२१२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN V JIWANE: 


(नि. वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायाळय,मुंबई, 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 


४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 


५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ठाकरसी हाऊस ३, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, 


२रा मजला, शुरजी TBA मार्ग, बेलार्ड इस्टे, मुंबई. 


११. कार्यासन अधिकारी १३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


